यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
सन २०२३-२४ मध्ये कार्योत्तर मान्यता देण्यात 
आलेल्या घरकुलांसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२३. 
संदर्भ:-१) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२०५/ योजना-१, 
दि.०१ जून, २०२३. 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.१६४/ योजना-१, 
दि.२० जून, २०२३. 
3) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२२८/ योजना-१, 
दि.०५ जुले, २०२३. 
४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.८७/ योजना-१, 
दि.१३ जुले, २०२३. 
५) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.२१२/ योजना-१, 
दि.२१ ऑगस्ट, २०२३. 
६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.२९/ योजना-१, 
दि.०८ नोव्हेंबर, २०२३. 
ज्ञापन:- 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्र. १ ते ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये, अनुक्रमे परभणी, भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव आणि गोंदिया जिल्ह्यांतील एकूण ७७०९ 
वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू ७७०९ घरकुलांसाठी एकूण 
रु.९६२०.६३२ लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून एकूण रु.१७००.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदरहू घरकुलांसाठी रु.७९२०.८३२ लक्ष इतका निधी कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार द्यावयाचा आहे. 
२. उपरोक्त नमूद जिल्ह्यांतील ७७०९ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांकरीता उक्त निधी वगळता खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.२४,१०,५२,८००/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी दहा लक्ष बावण्ण हजार 
Asal फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


अ.क्र) आर्थिक | जिल्हा |।शासन निर्णयाचा घरकुल | मंजूर निधी ।ापुर्वी वितरीत | सध्या वितरीत 
वर्ष दिनांक लाभार्थी GAT | (लक्ष) केलेला निधी करावयाचा निधी 
(लक्ष) (लक्ष) 
१ परभणी | ०१.०६.२०२३ ४४४ ५५४.११२ | 300,000 248.992 
२ [RORZ-2V भंडारा २०.०६.२०२३ ४१७ ५२०.४१६ २००.००० ३२०.४१६ 
३ जालना ०५.०७.२०२३ २१६५ २७०१.९२० ४००.००० ५७५.००० 
8 यवतमाळ १३.०७.२०२३२ ३०७४ ३८२३६.३५२ ४००.००० ८५९.००० 
षु धाराशिव २१.०८.२०२३ १०५७ १३१९.१३६ २००.००० २८०.००० 
& गोंदिया | 02.99.2023 ५५२ ६८८.८९६ २००.००० १२२.००० 
एकूण ७७०९  ।९६२०.८३२ | १७००.००० | २४१०.५२८ 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 
यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्त, 
समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

४. संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण यांनी वरील निधी मंजूरी दिलेल्या कामांसाठी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील 
अटी व शतींची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 

५. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


द सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१४१०२८१४११३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS TARACHAND 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, परभणी, 
भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी, भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया. 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

४. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर, अमरावती, लातूर, 
छ.संभाजीनगर. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

६. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

७. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, परभणी, 
भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया. 

८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, परभणी, भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया. 

९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, भंडारा, जालना, यवतमाळ, धाराशिव, गोंदिया. 

११.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती (योजना-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


